शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, 
साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री 
याबाबतचे सर्वंकष धोरणाच्या अनुषंगाने 
खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
दिनांक : 30 ऑक्टोंबर,२०२३ 
वाचा :- 


१) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम,२०१३ मधील प्रकरण पाच. 

२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 
दिनांक १९ एप्रिल,२०२३ 

३) शासन शुद्धिपत्रक महसूल व वन विभाग क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 
दिनांक २० एप्रिल,२०२३ 

४) शासन शुद्धिपत्रक महसूल व वन विभाग क्रमांक : गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 
दिनांक २१ एप्रिल,२०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू/रेती उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा 
घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री 
करण्याबाबतचे सर्वकष धोरण संदर्भीय दिनांक १९/०४/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केले आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यातील विविध जिल्ह्यात वाळू डेपो कार्यन्वित AS आहेत. वाळू डेपोच्या SIA येणा-या 
खर्चाकरीता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या 
उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्याबाबतच्या 
सर्वकष धोरणाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मराठी English 
विभाग महसूल व वन विभाग Revenue and Forest Department 
मागणी क्रमांक सी-०१ C-01 
Demand No 
प्रधान लेखाशिर्ष २८५३ अलोहयुकक्‍त खाणी आणि धातू 2853 - Non ferrous Mining and 
शास्त्रीय उद्योग metallurgical Industries 
उप-प्रधान ०२ खाणींचे नियमन आणि विकास 02- Regulation and Development of Mines 
लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 


गौण Bry qoQ _खनिज अन्वेषण 102 — Mineral Exploration 
गट शिर्ष Pw ० PO 
suRM fo 01 
कार्यक्रम/अनिवार्य कार्यक्रम Scheme 
भारित/दत्तमत दत्तमत Voted 
योजना प्रवर्ग १ I 
wae | 
गट क्षेत्र ०६- उद्योग आणि धातू 06 Industries and Mineral 
उप क्षेत्र ००- उद्योग आणि धातू 00 Industries and Mineral 
गौणक्षेत्र ff _7_र_[रश्‍क्‍[7श्‍[/7ॅई56क्‍₹ईृृ|] 0- Null 
योजनेचे नाव वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व वाहतुक Expenditure for Exacavate, storage and 
इत्यादीसाठी दीसाठी खर्च transport of Sand. 
योजनेचे संक्षिप्त वाळूचे उत्खनन धोरण Sand excavation Policy 
नाव 
संगणक संकेतांक २८५३ ०१८८ 2853 0188 
क्रमांक 


०२. सदर योजनेकरीता नियोजन विभागाने सहमती दर्शवून योजनेस ११०६०४०००१ हा योजना 


सांकेतांक क्रमांक उपलब्ध करुन दिला आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय वरिष्ठ लेखा अधिकारी/टीएम, प्रधान महालेखाकार(ले व ह)-॥, महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्या क्रमांक No. 1॥॥॥/७1.॥/(॥01-०४/६३५ दिनांक १४/०७/२०२३ तसेच, नियोजन विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५६/का१४११, दिनांक 03/90/2023 व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १९०/२०२३/व्यय-९ दिनांक ०९/०६/२०२३ अन्वये दिलेल्या दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३०१७११३८८११९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


Digitally signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal hi 


CHOURE 


2.5.4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc7 9bal 70d5815 
£3619617b13313, 
pseudonym=0592554E096862442D21372FBE05C91C3D50FA17, 
serial ber=03FE2B2D7 15BED4B0D90A99525AE06946672E68EA9 
05C97DA50B34FD21223011 SHIVAJI SONAJI CHOURE 

Date: 2023.10.30 17:12:53 +05'30' 


(शिवाजी चौरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 


३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि-१०/१२२२/प्र.क्र.८२/ख-१ 


४) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

७) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 


८) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

९) सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

१०) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 

११) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 

१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१३) सर्व विभागीय आयुक्त. 

१४ सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती 
१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (स्वी 

१९) सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

२०) सर्व तहसिलदार. 

२१) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


